RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ३, अंक ५ ] मंगळवार , जानेवारी ३१, २०१७/ माघ ११, शके १९३८ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १० . ०० 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


Chi 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक न. प्रशासन / क -१ / टे- १/ न . पं. विक्रमगड / कावि - ६४२/ १६ . - महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे कलम 
४ ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजीत बांगर , जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , श्री . निलेश रमेश 
पडवळे , उपाध्यक्ष, विक्रमगड नगरपंचायत व गटनेता, विक्रमगड लोकशाही विकास आघाडी यांचेदिनांक १५ डिसेंबर २०१६ चे पत्रानुसार त्यांनी 
खालील तक्त्यात स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केलेला असून सदर गटात स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नगरसेवकांची 
नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे निवडून आलेल्या 

नगरपंचायत गटाचे नाव 

गटनेत्याचे नाव 
नाव 

नगरसेवकांचे नाव 
_ ( १) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
- सौ . प्रतिभा उमेश पडवळे 

श्री . निलेश रमेश पडवळे 

श्री. राकेश विष्णू आळशी 
विक्रमगड श्रीमती अर्चना शाम लोहार 

विक्रमगड 

श्री . निलेश रमेश 
नगरपंचायत श्रीमती जयश्री पांडूरंग महाला 

लोकशाही विकास 

पडवळे 
श्री . रविंद्र विलास खुताडे 

आघाडी 
श्री . महेंद्र तुकाराम पाटील 
श्री . अक्षय विनायक आरज 


ar 


r 


m 


x 


5 


w 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को. वि . पु.) - १५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी , ३१ , २०१७ / माघ ११, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक न . प्रशासन / क - १ / टे - १ / न .पं . तलासरी / कावि - ६४१ / १६ . - महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे कलम 
४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजीत बांगर , जिल्हाधिकारी , पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , श्री . सुरेश दामा 
भोये, उपाध्यक्ष , तलासरी नगरपंचायत व गटनेता, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांचेदिनांक २८ डिसेंबर २०१६ चे पत्र श्री . सुरेंद्र हिराजी 
निकुंभ, नगरसेवक , तलासरी नगरपंचायत व गटनेता , भारतीय जनता पार्टी यांचे दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ चे पत्र व श्री . गणपत महादू वाघलोडा, 
नगरसेवक , तलासरी नगरपंचायत व गटनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचे दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ चे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केले असून सदर गटात स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नगरसेवकांची नोंद या कार्यालयाचे 
अभिलेखात करण्यात आली आहे : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे निवडून आलेल्या 

नगरपंचायत गटाचे नाव 

गटनेत्याचे नाव 
नाव 

नगरसेवकांचे नाव 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
सौ . स्मिता सुरेश वळवी 
सौ . रमिला संदेश जवलिया 
सौ . कुंता सुनिल कडू 
सौ . माणकी लक्ष्मण भगत 
श्री . प्रदीप जवल्या मंडळ 

भारताचा 
श्री . गणपत सोन्या वनगा 

कम्युनिस्ट पक्ष 

श्री . सुरेश दामा भोये 
श्री . सुरेश दामा भोये 

(मार्क्सवादी ) 
तलासरी सौ . गुलाब संतोष डाके 
नगरपंचायत श्री. वसंत भिखुभाई कोळी 

सौ . वनसू सुभाष दुमाडा 
श्रीमती रिना माहया शनवार 
श्री . सुरेंद्र हिराजी निकुंभ 
सौ . खाटीक रिजवाना कमरुद्दीन 

भारतीय जनता 

श्री . सुरेंद्र हिराजी निकुंभ 
सौ . पाटील रेखा जगन्नाथ 
श्री . आशिर्वाद जयवंत रिंजड 
श्री . नंदूसिद्धराज गुरोडा 

राष्ट्रवादी काँग्रेस 

श्री . गणपत महादू वाघलोडा 
श्री . गणपत महादू वाघलोडा - 


orsmx5wova 


arm22w2 


पार्टी 


पक्ष 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७. 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी, ३१ , २०१७/ माघ ११, शके १९३८ 


नाव 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक न.प्रशासन / क-१/ टे-१/न.पं. मोखाडा / कावि - ६४३/ १६ . - महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चे कलम ४( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजीत बांगर , जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , श्री . निखिल प्रकाश 
लोखंडे, नगरसेवक , मोखाडा नगरपंचायत व गटनेता, शिवसेना यांचे दिनांक २० डिसेंबर २०१६ चे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केलेला असून सदर गटात स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नगरसेवकांची नोंद या कार्यालयाचे 
अभिलेखात करण्यात आली आहे : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे 

निवडून आलेल्या नगरपंचायत गटाचे नाव 

गटनेत्याचे नाव 
नगरसेवकांचे नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
सौ . मंगला पांडुरंग चौधरी 
सौ . महानंदा शांताराम पाटील 
सौ . सविता भगवान निकम 
श्री . भाऊ नवसू गोविंद 
श्री . शांताराम मंगा माळी 

सौ . मंगला नवनाथ खेताले 
मोखाडा श्री. निखिल प्रकाश लोखंडे 

शिवसेना 

श्री . निखिल प्रकाश लोखंडे 
नगरपंचायत सौ . अनिता गोविंद रोज 

सौ . बेबी सुरेंद्र बरफ 
कु . विशाल रमेश पवार 
श्री. नाना बुवाजी पारधी 
कु . भावना गोविंद वारघडे 
श्री . दौलत सकरु धोंडगा 


arrmx5wovoarrm 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


